मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १३ 
जिल्ह्यातील निवडक २७ तालुक्‍यांत 
कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती 
विषयक योजनाना निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्र. माविका- २०१८/ प्र.क्र.३७/ का. १४१८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, 
मुंबई-४ 00032. 
दिनांक :२ मार्च, 2098 


वाचा: नियोजन विभाग ,शासन निर्णय क्र. माविका- २०१८/ प्र.क्र.३७/ का. १४१८ दि.२२/२/२०१९ . 


शासन शुध्दीपत्रक : 


प्रति, 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील 
अ.क्र.८येथील स्तंभ २ मधील "गडचिरोली" जिल्ह्याकरिता स्तंभ क्र.४मधील "बांबु व इतर 
वनोपजांपासुन वस्तु निर्मिती प्रकल्प उभारणे, प्रशिक्षण व प्रचार करणे." या कामासमोरील स्तंभ ३ 
मधील तालुका "आरमोरी" ऐवजी तालुका“ चामोर्शी ” असे वाचावे आणि स्तंभ क्र.५ मधील 
कार्यान्वयीन यंत्रणेचे नाव "जिल्हा अधिक्षक,कृषी अधिकारी,गडचिरोली " ऐवजी " उप वनसंरक्षक, 
आलापल्ली वनविभाग, आलापल्ली " असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३०२१६३०५०७२१६ असा आहे तसेच हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIJESING eee >GOVERNVENT OF MARARASHT anions 


FATTESING VASAVE tisiczseotiano cranes rarieancvnsave 
(वि.फ.वसावे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री,नियोजन यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री,नियोजन यांचे खाजगी सचिव, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महाळलेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
५. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 


०८ AW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माविका- २०१८/ प्र.क्र.३७/ का. १४१८, 


one G&G ©™ 


१५. 


मलोखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

AYP AMS PISA, AAT पेट्रोल पंपाजवळ,अदालत रोड ,औरंगाबाद 
विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
जिल्हाधिकारी,जालना/हिंगोली / बुलढाणा /यवतमाळ/भंडारा/गोंदिया / गडचिरोली 
अकोला /अमरावती 

उपायुक्‍्त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जालना/हिंगोली/ बुलढाणा / यवतमाळ / भंडारा / 
गोंदिया / गडचिरोली / अकोला /अमरावती 
संचालक, लेखा व कोषागारे,संचाळलनालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/हिंगोळी/ बुलढाणा /यवतमाळ /भंडारा 
गोंदिया /गडचिरोली / अकोला/ अमरावती 

निवडनस्ती / का-१४१८. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


